सातारा जिल्ह्यातील महाबळेश्वर तालुक्‍यातील 
योजनाबाह्य रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून रस्ते 
विकास योजना २००१-२१ मध्ये समाविष्ट 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२२/प्र.क्र.१५८/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- २८ मार्च, २०२३. 


पहावे :- 9) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांचे पत्र 
जा.क्र. का-२/रेशा/९९/६३०१/सन २०२२, दिनांक ०३/११/२०२२. 


प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांनी संदर्भाधिन पत्रान्वये 
सातारा जिल्ह्यातील महाबळेश्वर तालुक्यातील योजनाबाह्य रस्ता ग्रामीण मार्ग म्हणून रस्ते 
विकास योजना २००१-२१ मध्ये समाविष्ट करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. तसेच 
जिल्हा परिषद, सातारा यांनी सदर रस्ता ग्रामीण मार्ग म्हणून रस्ते विकास योजनेमध्ये समाविष्ट 
करणेबाबत मागणी केलेली आहे. 


सदर रस्त्याचा होणारा वापर तसेच जिल्हा परिषद, सातारा यांचा ठराव विचारात घेता, 
सदर रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून रस्ते विकास योजा सन २००१-२१ मध्ये समाविष्ट करण्याचे 
शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, सातारा यांचा प्रस्ताव 
विचारात घेऊन सातारा जिल्ह्यातील महाबळेश्वर तालुक्यातील खालील योजनाबाह्य रस्ता ग्रामीण 
मार्ग म्हणून सन २००१-२०२१ मध्ये समाविष्ट करण्यात येत आहेत. 


दर्जोन्नत 
अ. प्रस्तावित रस्त्याचे नांव साखळी क्रमांक करावयाची एकूण दर्जोन्नती 
क्र. लांबी (कि.मी) | नंतरचा क्रमांक 
भं . | उचाट तोडलखिंडमार्ग आरव ।०/० ते ६/०० ।६.००कि.मी.  ।ग्रामीण मार्ग-१४० 
स्ती. 


एकूण ६.०० कि.मी. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२२/प्र.क्र.१५८/नियोजन-२ 


परिणामी रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील सातारा जिल्ह्यातील ग्रामीण मार्ग 
रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ६.०० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (६७७८.८३० + ६.००) म्हणजेच 
६७८४.८३० कि. मी. इतकी होईल. 


सदर area निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ए५/५/.॥8॥99॥[॥9.9०५९.॥ या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०३३१११०८२९०९१८ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
GANPAT SANDIPAN प्या 
KACHARE : a 
(ग. सं. कचरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 


१) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे. (यांनी सदर शासन 
निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना 2009-2029 च्या सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये 
बदल करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 

२) विभागीय आयुक्त, पुणे. 

३) अधिक्षक अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, पुणे. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार 
रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल 
करण्यात यावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 


प्रत :- 
१) उप सचिव, ग्राम विकास विभाग, बांधकाम भवन, मर्झबान पथ, फोर्ट, मुंबई. 
२) जिल्हाधिकारी, पुणे. 
3) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद सातारा. 
४) कार्यकारी अभियंता, सातारा सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सातारा. 
५) संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 
६) रेखाचित्र शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय. 
) 
) 


(9) रस्ते विकास योजना 2009-2029 ची नस्ती. 
८) निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


